विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांच्या परिसरातील वृक्ष लागवडी वरील 
खर्चासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ जून, २०१९ 


वाचा:- (9) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. साववि-२०१८/प्र.क्र.१४४/फ-११, 
दि.०६.०९.२०१८. 
(२) शासनपत्र क्र. सीएचसी २०१६/सं.क्र.१०९/(७१/१६)का.१७, दि. ०९.१०.२०१८. 
(३) शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. लेखानु-४२१९/प्र.क्र.२४/का-२३, 
दि.०३.०४.२०१९. 
प्रस्तावना; 
विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील धर्मादाय आयुक्त, मुंबई , कार्यालये व परिसर, 

न्यास असलेल्या मंदिराचा परिसर, जिल्हा धर्मादाय व प्रादेशिक कार्यालयांचा परिसर,सर्व प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश कार्यालयांचा परिसर यांच्याकरिता संदर्भाधीन अ.क्र. (१ )येथीळ शासन निर्णयान्वये 
महसूल व वन विभागाकडून वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आळे आहे. महसूल व वन विभागाकडून वृक्ष 
लागवडीचे उद्दिष्ट वाटपानुसार या विभागासाठी एकूण १,०३,६०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आळे 
आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. (२ ) येथील शासन पत्रान्वये धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालये व परिसर, न्यास 
असलेला परिसर व जिल्हा धर्मादाय व प्रादेशिक कार्यालय यांचेकरिता एकूण ७७६७५ व न्यायालयांच्या 
इमारतीचा परिसर यांचेकरिता एकूण २५९२५ वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सदर वृक्ष 
लागवडीसाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०१९-२०मधील अर्थसंकल्पात वृक्ष लागवडीकरीता संदर्भाधीन अ.क्र. (३) येथील ज्ञापनान्वये 
रु. 30 लाख इतकी तरतूद लेखानुदानाद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे. सदर रु. ३० लाख तरतूदीपैकी 
रु. २२,४९,०००/-इतकी रक्‍कम धर्मादाय आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई व रु. ७,५१,००० /- इतकी 
रक्‍कम महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना वितरित करण्यात येत आहे. सदर निधी 
वितरणासाठी धर्मादाय आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई (जे००६१) व महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई (जे०००२) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर नियंत्रक 
अधिकाऱयांच्या नियंत्रणाखालील त्यांचे जिल्हा स्तरावरील कार्यालयातील विद्यमान आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांनाच सदर योजनेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यानुसार आवश्‍यक तो खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० च्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७. 


मागणी क्र.“ जे-२,२४०६,वनीकरण व वन्यजीवन, ०४, वनीकरण व पर्यावरण विकास, १०१, 


राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम, (००), (०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनी 


- वरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य कार्यक्रम),(२४०६ए२९२)” 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६११४२३८०३१२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilank 


. ° 
K R it Of Maharashti =Law and 
a al | Nn | Judi partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d1 
‘ 3639a02fcf2ffbd43272ff, 
INumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d199 
> | | a Nn ka [| 9ea0d92d63dcf5de198d4f817, Kamini R 
Date: 2019.06.26 15:52:13 +05'30' 
(का.रा.पिळणकर) 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई . 
२. धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 


. सर्वधर्मादाय सहआयुक्त /सहायक धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय संघटनेतील सर्व 


जिल्हास्तरीय कार्यालये ( धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी 
बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ). 


. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील सर्व जिल्हास्तरीय 


न्यायालये, महाराष्ट्र राज्य. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९, 


वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय-५ ,अर्थ -११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.कक्ष अधिकारी (कार्या-९,११, 92, 93,23), विधि व न्याय विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
११.कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


